अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सांख्यिकी 
अधिकारी / संशोधन अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. ईएसटी-१०२२/प्र.क्र.६७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २०/१०/२०२२. 
संदर्भ :- ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४३/योजना-५, 
दिनांक १/४/२०२२. 


AIR seat :- 


संदर्भाधीन ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 9/8/2022 अन्वये जिल्हा 


ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता दिनांक 9/8/2022 पासून १५ पदांऐवजी ८ 


पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, उर्वरीत पदांवरील अधिकारी / कर्मचारी 


यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यार्पित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा 


ग्रामीण विकास यंत्रणा येथे कार्यरत असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील खालील तक्त्यात नमूद संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या सेवा अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास प्रत्यार्पित करण्यात आल्या आहेत. सदर 


अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नांवासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्डाविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव पूर्वीची पदस्थापना प्रस्तावित पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

q श्री. रा. ना. लंबोदरी सहायक प्रकल्प अधिकारी | संशोधन अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक 
(संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | आकडेवारी संस्करण केंद्र, अर्थ व 
विकास यंत्रणा, नाशिक सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


२ श्रीमती संगिता पंकज मोरे | सहायक प्रकल्प अधिकारी । नियोजन अधिकारी, एकात्मिक 
(संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगांव, 
विकास यंत्रणा, सातारा पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी-१०२२/प्र.क्र.६७/का.१४२७ 


३ श्री. वि. बा. पेडलवार सहायक प्रकल्प अधिकारी | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | जिल्हा नियोजन समिती, 
विकास यंत्रणा, औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड. 
४ श्री. राहुल आत्माराम इधे | सहायक प्रकल्प अधिकारी | सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | जिल्हा नियोजन समिती, 
विकास यंत्रणा, जळगांव जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव 
षु श्री. स्वप्नील दिलीप | सहायक प्रकल्प अधिकारी | सांख्यिकी अधिकारी, 
कोरडे संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण), 
विकास यंत्रणा, पुणे पुणे. 
& श्री. दिनकर मारूती | सहायक प्रकल्प अधिकारी | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
बंडगर (संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण | जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
विकास यंत्रणा, रायगड- | सोलापूर. 
अलिबाग 


9 श्रीमती अनुश्री दिपकराव 
वानखडे 


सहायक प्रकल्प अधिकारी 
संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा, वर्धा 


जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
यवतमाळ. 


८ श्री. संदीप श्रीराम भिमटे 


सहायक प्रकल्प अधिकारी 
संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा, नागपूर. 


संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी), 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजना आयुक्तालय, नागपूर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या 


त्याबाबतचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या 


पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व 


www.maharashtra.gov.in 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०२०१७२१४८१३१६ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


PRAKASH 
BABANRAO 
GHADGE 


DEPARTMENT, postalCode: 


f856fb92941b9d7, 


22F02B94733DEF91397C59A0, 
Date: 2022.10.20 17:25:56 +05'30' 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
(२) महालेखापाल (लेखारीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93b 
\donym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491 


INumber=77E1 EBA3AEC9A06754 1 0DB6FA1A645387767 1893 
PRAKASH BABANRAO GHADGE 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी-१०२२/प्र.क्र.६७/का.१४२७ 


(३) मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/सातारा/औरंगाबाद/जळगांव/ 
पुणे/रायगड-अलिबाग/वर्धा/नागपूर. 

(4) जिल्हाधिकारी, नाशिक/ सातारा/पुणे/औरंगाबाद/अलिबाग-रायगड/हिंगोली 
/जळगांव /सोलापूर /यवतमाळ /बीड/नागपूर/वर्धा. 

(६) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगांव, पुणे. 

(9) संचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण), पुणे. 

(८) 

(९) 


आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालय, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ हिंगोळी/जळगांव/सोळलापूर/यवतमाळ/बीड/नागपूर. 
(११) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

(१२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

(१३) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
(१४) 
(94) 


उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक/ 
सातारा/पुणे/औरंगाबाद/अलिबाग-रायगड/हिंगोली /जळगांव /सोळलापूर /बीड/ 
यवतमाळ /नागपूर/वर्धा. 

(१६) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

(१७) निवडनस्ती. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


